महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्र.बांधका-०१२१/प्र.क्र.१ ५/पोल-७ . 


२रा, मजला, मंत्रालय (मुख्य इमारत), मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मुंबई. पिन- ४०००३२. 
दिनांक ०५ ATE २०२१. 


विषय :- पोलीस अधीक्षक, पुणे (ग्रामीण), यांच्या आस्थापनेवरील पोळीस उप 
मुख्यालय, ब-हाणपूर, याच्याकरिता प्रशासकीय इमारती व सेवा 
निवासस्थाने यांचे बांधकाम करण्यास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


संदर्भ 


ज्ञापन. 


q 


य“ 


= 


as 


2 


Cc 
eS 
~~ 


८४) 
nan 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/प्र.क्र.४९/१४/विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१२३/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक २०.०९.२०१९. 

शासन परिपत्रक, सा.बां. विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा.-२, 
दिनांक २५.०९.२०१९. 

शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.पीओएस-०८२०/प्र.क्र.४१/पोल-३, दिनांक 
२८.०८.२०२०. 

पोळीस महासंचालक, म.रा., यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/ २७/ पो. 
अ.पुणे-ग्रा.-ब-हाणपूर/ निवा.-व.-अनिवा.बांध/ ७४/ २०२०, दिनांक 
१५.०१.२०२१. 

शासन पत्र, सा.बां. विभाग, क्र.बैठक-२०२१/प्र.क्र.२६/इमा.-१, 

दिनांक ०४.०३.२०२१. 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.पीओएस-०८२०/प्र.क्र.४१/पोळ-३, दिनांक 


२८.०८.२०२०, द्वारे पोलीस अधीक्षक, पुणे (ग्रामीण), यांच्या आस्थापनेवर ब-हाणपूर गांव, 


तालुका-बारामती, येथे पोलीस उप मुख्यालय स्थापन करण्यास, एक विशेष बाब म्हणून, 


मान्यता देण्या आळी. पोलीस महासंचालक, म.रा., यांच्या कार्यालयाने पोळीस उप 
मुख्यालय, ब-हाणपूर, याच्याकरिता प्रशासकीय इमारती व सेवा निवासस्थाने यांचे 
बांधकाम करण्यासाठी रु.२२०.३३ कोटी इतक्या खर्चाच्या अंदाजास प्रशासकीय मान्यता 


मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


2. 


उक्त Wald अंदाज हे सहायक अभियंता, श्रेणी-१, सा.बां. वैद्यकीय उप विभाग, 


बारामती, यांनी सन २०२०-२१ च्या राज्य दरसूचीनुसार तयार केळे असून ते कार्यकारी 
अभियंता, पुणे (सा.बां.) पूर्व विभाग, अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडल, पुणे, आणि पोलीस 
अधीक्षक, पुणे (ग्रामीण), यांनी साक्षांकित केले आहेत. 


झासन ज्ञापन क्रमांकः बांधका-०१२१/प्र.क्र.१५/पोल-७. 


३. उक्त खर्चाच्या अंदाज मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रदेश, पुणे, यांनी प्रतिस्वाक्षारित 
केले आहेत. 


४. उक्तखर्चाचेअंदाज हे सा.बां. विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले असून ते रु.१४२.६२ 
कोटी असे सुधारित केळे आहेत आणि प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यास सहमती दिली 
आहे. तसेच, उक्त कामासाठी रु.१४२.६२ कोटी इतक्या खर्चाच्या अंदाजासह प्रस्तावास 
शासकीय इमारतींच्या बांधकामांना मंजुरी देणेसंबंधातील मा.मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखाळील उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक ०४.०३.२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत 
मान्यता देण्यात आली आहे. 


५. त्या अनुसार, पोलीस अधीक्षक, पुणे (ग्रामीण), यांच्या आस्थापनेवरील पोलीस उप 
मुख्यालय, ब-हाणपूर, याच्याकरिता प्रशासकीय इमारती व सेवा निवासस्थाने यांचे 
बांधकाम करण्यासाठी रु.१४२.६२ कोटी इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, याद्वारे, पुढील 
अटींवर, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


१) उक्त काम हे सा.बां. विभागामार्फत करण्यात यावे. 

२) ज्या भूखंडावर उक्त काम करावयाचे आहे तो भूखंड गृह (पोलीस) विभाग, महाराष्ट्र 
शासन, यांच्या नावे आहे याबाबत खात्री केल्यावरच काम सुरु करावे. 

३) बांधकामाचा नमुना नकाझा, मांडणी नकाशा आणि विस्तृत नकाशा यांना 
वास्तुशास्त्रज्ञाकडून मंजूरी घेऊनच काम सुरु करावे. 

४) उक्त कामासाठी रु.१४२.६२ कोटी इतक्या रकमेच्या सा.बां. विभाग, मंत्रालय, यांनी 
दिलेल्या, यासोबतच्या जोडपत्रातीलळ, “Recapitulation Sheet? मधील 
विवरणानुसार काम करावे. 

५) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदींबाबत विस्तृत खर्चाचे अंदाज मंजूर 
करुनच काम हाती घ्यावे. 

६) कामाच्या निविदा मागविण्याच्या आधी सा.बां. विभागाच्या सक्षम प्राधिका-याची 
तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक आहे. 

७ प्रत्यक्ष काम करताना area निर्णय, पर्यावरण विभाग, क्र.इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७७/ तां.क.१, दिनांक १०.०१.२०१४, अनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

८) शा.नि., सा.बां. विभाग, क्र.बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.£६०/इमा.-२, दिनांक 
०७.०७.२०१७, अनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


९) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरु करण्यात येऊ नये. 


६. उक्त खर्च हा, गृह विभाग- मागणी क्रमांक १०, ४०७०, इतर प्रशासनिक सेवांवरील 
भांडवली खर्च, ००, Coo, इतर खर्च, (00) (00)(99) महाराष्ट्र राज्य पोळीस गृहनिर्माण 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन ज्ञापन क्रमांकः बांधका-०१२१/प्र.क्र.१५/पोल-७. 


पोलीस विभागाच्या कार्यालयीन इमारतींचे बांधकाम करणे (४०७००२११)कार्यक्रम), ५३- 
मोठी बांधकामे, या लेखाज्ीर्षाखाळी उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


७. हे शासन ज्ञापन, सा.बा. विभागाच्या सहमतीने (अनौपचारिक संदर्भ, सा.बां. विभाग, 
क्र.२८/२०२१/इमा.-२, दिनांक ०३.०३.२०२१) आणि शासकीय इमारतींच्या बांधकामांना 
मंजुरी देणेसंबंधातीळ मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. हे शासन ज्ञापन, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकाम भाग पहिला, उप विभाग-पाच, 
अ.क्र.१, अनुसार प्रशासनिक विभाग या नात्याने गृह विभागास प्राप्त अधिकारांचा वापर 
करुन सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


x: हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्याअत आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०३०५१५३८४९१७२९ हा आहे. हे 
शासन ज्ञापन डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Venkatesh Madhav Bhat 


Ve n ka t e S h M a d h a V DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=5f0272b97 156a5d2812bad6725ca46fb267 1d1da08 
B h a t 208cfdd6677facOafd6ébf2, cn=Venkatesh Madhav Bhat 

Date: 2021.03.05 15:44:16 +05'30" 


(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे उप सचिव. 


१) पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 
२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र, कोल्हापूर. 
३) पोलीस अधीक्षक, पुणे (ग्रामीण). 


१) मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रदेश, पुणे [सा.बां. विभाग, मंत्रालय, यांनी दिलेल्या 
“Recapitulation Sheet” च्या प्रतीसह] 
२) अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडल, पुणे [सा.बां. विभाग, मंत्रालय, यांनी दिलेल्या 
“Recapitulation Sheet” च्या प्रतीसह] 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
) महा लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
) कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सा.बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) निवड फाईल (पोल-७). 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन ज्ञापन क्रमांकः बांधका-०१२१/प्र.क्र.१५/पोल-७. 


जोडपत्र 
(हासन ज्ञापन TE IPA, B.TTPT-092 VIB. १५/पोल-७, (EME 04.03.2029, याचे 
जोडपत्र 


IName of the Department : Home Department 
IName of Work : Construction of Sub District Headquarters for Police Dept. at Barhanpur for SP (Pune Rural), 
Tal- Baramati, Dist-Pune. 


RECAPITULATION SHEET 
Sr. [Particulars of Scope Unit Rate Norms Rs Per Cost Rs. 
INo. (Sqmt./Meter/LumpSum |Component Wise Total 
(A) ESSENTIAL ITEMS (Components) 


1 (8) Building proper (Built Up Area - Sq.m) 


Administrative Building, Cyber 
rg Centre & Control Room, VIP 
Guest House, RPI Building, 
raining Centre & Mess, Boys & 35790.00/Sq. M 23,000} 82,31,70,000 
Girls Hostel, Multipurpose Hall, 
lub House, Badminton Hall, 
Shopping Centre, 

.T. Workshop, Quarters Type 
1/॥11/19, Indoor Shooting range. 


otal B.U.A. = 35790.0 Sub Total (9) _82,31,70,000 
(0) Fuel Gas Pipeline 0 
(c) Bio Digester 0 
(d) Rain/ Roof Water Harvesting 3,000,000) 
(e) Solar Roof Top (MoU to be executed)* 0 
(f) Ramp For Handicaps 0 
(g) Furniture 25053x 70%=17537 IRs 5,000/- Per Sqm 8,76,85,500 
Sub Total (b+c+d+e+f+g) 9,06,85,500} 
2 ater Supply & Sanitary Works 9% of (a) Sub Total (2) 4,11,58,500 
3 Electrification Internal 5% of (a) 41,158,500} 
External 6% of (a) 49,390,200 
[Fire Fighting Arrangements etc. 2,00,00,000| 
Sub Total (3) 11,05,48,700| 
Sub Total (A) 1,06,55,62,700} 
(B) IMISCELLANEOUS ITEMS 
(i) Compound Wall & Gate (Rmt) 1200.00 8000.00} 96,00,000) 
(11) Internal Roads (Rmt) LS 2,00,00,000) 
(111) Development of Ground, 1.5 2,00,000 
orticulture 
(iv) Parking Ls 0 
(v) Retaining Wall 0 
(vi) Land Scaping LS 10,00,000 
(vii) Soil Investigations & Detail Land Survey 1.5 5,00,000 
(viii) CC Drains and C/D Works 0 
Sub Total (B) 3,13,00,000} 
Sub Total (A) = (1)+(2)+(3)+(B) 1,09,68,62,700} 
(C) (OPTIONAL ITEMS 
1 |Undergound Water Tank for R/W Harvesting 0 
(Cu.M) 
2 ater Main Storage, and pump house, bore 0 
well 
3 |Air Conditioning 1,00,00,000) 
4 [Lifts 0 
5 [External Toilets 0 
6 IAB Room, Area lighting, Pumps, Generator 20,00,000 
7 (CCTV 50,00,000 
8 |Gardening / Plantation of Trees 20,00,000| 
Sub Total (C) 1,90,00,000} 
Project Cost (P)= (A) + (3) + (C)} 1,11,58,62,700| 
(D) [PROVISIONS 
(i) Contingencies 4% on (a) 3,29,26,800| 
(11) GST 12% on (P) 13,39,03,524 
(111) Price Escalation 10% on (P) 11,15,86,270 
(iv) Architect fee 2% on (P) 2,23,17,254 
(v) GST on Architect fee 18 on D(iii) 40,17,106) 
(vi) Add insurance 0.5% on (P) 55,79,314 
Sub Total (D) 31,03,30,267| 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC) | (A+B+C+D) 1,42,61,92,967| 
Say Rs. Lakhs| 14261.93 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बांधका-०१२१/प्र.क्र.१५/पोल-७. 


PLINTH AREA RATES FOR 

(i) Bldg Proper Cost — Rs ___—-23,000 /Sqm 
ii) Elect. Work = Rs _______3.089 /Sqm 
iii) Water Supply Rs 1,150 /Sqm 
iv) For (i) + (ii) + (iii) Rs _______27.239 /Sqm 


v) Total Project Cost = TPC + Area (as per "a") “= Rs. 39849/-Sqm 


* No expenditure of Govt. involved as will be installed by entrepreneur and reduced energy bills will be paid by user 
departments to the entrepreneur as repayment for the expenditure incurred on the installation. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


